उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
Nery रत्नाळे, उपनिबंधक सहकारी 
संस्था 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २६ मे, २०२३ 
संदर्भ - शासन निर्णय क्र.राजस-२०२३/प्र.क्र.१७/५स, दि.२/२/२०२३ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HAA ४ (१, ४ (२), ४ (३) व ४ (४ मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्याची संदर्भाधीन 
दि.२/२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बदली करण्यात आली होती. तथापि, उक्त पदावर संबंधित 
अधिकारी रूजू न झाल्याने त्यांची संदर्भाधीन दि.२/२/२०२३ आदेशान्वये करण्यात आलेली बदली सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने रद्द करुन सुधारित पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव | शासन निर्णय दि.२/२/२०२३ सुधारित पदस्थापना 
अन्वये करण्यात आलेली 
पदस्थापना 
a श्री.किठन रत्नाळे । जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | shader देवकाते, उपनिबंधक 
संस्था, गडचिरोली सहकारी संस्था,ठाणे तालुका जि.ठाणे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील याबाबत 
योग्य ती कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६१९२१४६४४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510d 


Oebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharashi 
jlumber=D124AE9BBD 1 SBED87DBDO8EF779CF1B85A402033 
9EB1C2EFOE112FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
2023.05.26 19:22:01 +05'30' 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन आदेड क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्त, TAM, TAT संचालनालय, नागपूर. 
५. संबधीत विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. Apart रत्नाळे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, गडचिरोली. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
१२.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
१३.निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


eon G&G —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


